डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ - १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२. 
२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग (व्यय) यांचे दि. ५.४.२०२२ चे पत्र. 
३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि.२५.५.२०२२. 
४ नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि.२६.८.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
₹ १९०,००,००,०००/- (रु.एकशी नव्वद कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळा आहे. सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण तरतूदीच्या १४ % निधी यापूर्वी संदर्भ क्र. ३ येथील दि.२५.५.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 
तरतूदीच्या ७ % निधी संबंधित जिल्हयांना वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षासाठी आणखी १४ % निधी म्हणजेच ₹ २६,६०,००,०००/- (रुपये सव्वीस कोटी साठ लाख wa) 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. या वितरणाचा 
तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविला आहे. 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शार्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 
(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन शासन 


निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व संबंधीत यंत्रणांना तात्काळ 
वितरीत करण्यात यावा. 

Q) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 
आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच स्पील 
ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती 


घेण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


2. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच एकत्रित खर्च 
ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे Seal घेण्यात यावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ 
महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, 
तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

(४ डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य 
(कामनिहाय) शासनास दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या कामांचा, 
काम पूर्णत्वाचा दाखला व काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, शासनास सादर करावा. 
प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रधान महालेखापाल मुंबई/नागपूर कार्यालयास त्वरित सादर 
करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत शासनास पाठवावी. 

(4) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक दि. ०४.०४.२०२२ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच निधी खर्च 
करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता 
अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा 
शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित करुन बँक/स्वीय प्रपंजी 
खात्यात ठेवला असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा करण्यात यावा. 

(६) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन 
सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे/प्रक्रिया अवलंबून/वित्तीय अधिकारांच्या ( 
Financial Power) Huled/P.W.D. मॅन्युअलळचे अधीन राहून/0./.७. च्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ तरतुदीनुसार/बजेट 
व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन 
नियम/ अधिकाराचा भंग/अटी व शा्तींचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्याची राहील. 


सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ पश्चिम 


घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विठोष कार्यक्रम (४५५१ ००११) (योजनांतर्गत) 


(दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 
3. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


v. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०२७१२२२१६६४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SANJEEV HARISUCHANDRA DHURI 
सोबत परिशिष्ट अ DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 
: = DHURI, C = IN, S = Maharashtra, O = 
साबत: प क. HARISHCHANDRA GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


D H U R | PLANNING DEPARTMENT 


(सं. ह. धुरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ 
/पालघर. 


प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्याळय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगलळी/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ.. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: डोविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि. २५ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट- "अ 
™ 


OO ४ ६ [७ 
ककि ल्ल २८ळर 1 
[२ 


पूर्णगट 


1 क्ण [11 
[क्क 
[11777 टकिक्क 
es ्ळ्ळर 
a क्‍कतक 1२७ 
11 ८क्हड [२७७ 
1 क्ला | २७ 
a 1२७ 
11 कसत २७७ 
1111 अवस | ळर 
a 0001२७७ 
1111 8 | २७७ 
11 ॑किकक्त | ळकर 
ed 


रत्नागिरी १७. संगमेश्वर 


| |१८.चिपळूण 
शिका १९. लांजा 
शा 
शिया 
Pe eS ie 
PT RT 
Se 000२८७9000 
Pe Se eee |. आदे - 
._______|._______िवतवत्गदी ||" शेढवे | अक. 
ee 
ee ieee = | 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
SANJEEV DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHUAI, C = IN. 


: 400,00 
2200.00 
2200.00 
2200.00 


2200.00 


२८००.०० 


sche le 
4 q 
g au 
4 

a 3] 


OVERNMENT OF 


HARISHCHANDRA DHURI काय OU PLANNING DEPARTMENT 


2022.10.27 15:13:26 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


(9000,00 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


शय्या 
ns 

शय्या 

— 
शय्या 
काला 
घा 
आळा 


| 
a | 
1 | 
a | 
es | 
शय्या 
णत | 
— 

i 

Lee 


४४. खंडाळा 


टु. सांगली ४५.शिराळा ; 
es व्वकडेगाव | 


र 
= 
a 
शय्या 
शय्या 
शय्या 
महा 
ताका 
बळा 
as 


1१७. | | औरंगाबाद ५६.सोयगांव , 
1 1 : : ह 


Digitall d by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV DHURL 


DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 

HARISHCHANDRA DHURI in. s- maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.10.27 15:13:46 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


अ.क्र. जिल्हा पूर्णगट उपगट या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी । जिल्हयाचा 
एकूण निधी 
(६--७) 
a ae २ ३ [1 ४ | गी शिका ८ 
| 4%. Lo 4800.00 900,00 
१७. शिंक अळं १४००.०० 
१८. ied १४००.०० 
पर्‌. oo _| १४००.०० 
२०. re Se १४००.०० 
२१.आं शिळा व्या १४००.०० 
२२.धारुर शिकावे १४००.०० 
१२. pies | Gg. 2€00,00 [os | ५६००.०० 
५८. माहूर २८००.०० Lol 
१३. २३. [a | १४००.०० २८००.०० 
२४. क. | १४००.०० 
98. ५९. सुरगणा २८००.०० [= 2§§ 00.00 
६०. कळवण २८००.०० Lo 
दभ. २८००.०० = 
६२. २८००.०० [= आहे dl 
६३. बागलाण २८००.०० |... ee | 
Gv. | २८००.०० C= 4 
६५. Ip २८००.०० विळा 
६६. दिड २८००.०० [= 
६७. श्वर २८००.०० LP a | 
२५. १४००.०० 
49; ६८. २८००.०० [eT ५६००.०० 
६९. २८००.०० Poa | 
१६. जळगांव २६. यावल किक १४००.०० ५६००.०० 
२७. ६1 _ ae १४००.०० 
२८. विळे १४००.०० 
२९.एदलाबाद १४००.०० 
१७. अहमदनगर ७०. २८००.०० शिक आ ९८००.०० 
७१. २८००.०० el 
३०.अहमदनगर = १४००.०० 
३१. [क| १४००.०० 
32. UT Po १४००.०० 
१. नंदूरबार ७२. नवापूर २८००.०० Le ११२००.०० 
७३.अक्कलकुवा २८००.०० if 
७४.नवापूर २८००.०० .__ 
३३. [= आमा १४००.०० 
३४. शहादा [ | १४००.०० 
48. ७५. २८००.०० 1 | 
५६००.०० 
७६. २८००.०० fo 
SAWJEEV लावन 
HARISHCHANDRA istic Sst tear 
DHURI (सं. ह. धुरी) as 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


जिल्हयाचा 
एकूण निधी 


ee स्य क क री 
eed 
ee 
1 011101110110111110टक्‍्क्क्र 1-1 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
DHU! 


SANJEEV DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI. 
HARISHCHANDRA C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


DHURI Pe a ee 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


